सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत: 

श्री. बालाजी शिवाजी माने (निलंबित), 
निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन Bow व 
श्री. कुमार देवबा कोळी, दुय्यम निरीक्षक 
(गट-क), राज्य उत्पादन शुल्क. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-५०१५/प्र.क्र.२४४/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० मार्च, २०१६. 


वाचा : - १) शासन आदेश क्र.इएसटी-५०१४/प्र.क्र.१०५/राउशु-१, दि.९.०६.२०१४. 

2) आयुक्त, WS, यांचे आदेश क्र.डिपीई ११२०१४/४१/३०/प्रदक-१०, दि.२४.०३.२०१४.. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, दि. १४.१०.२०११ 

४ शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, दि.२०.०४.२०१३ 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.३१.०१.२०१५. 
६) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.इएसटी-२७१५/प्र.क्र.३२/राउशु-१, दि.२३.०३.२०१५.. 
७) शासन आदेशा क्र.इएसटी-५०१४/प्र.क्र.१७०/राउश्यु-१, दि.५.१२.२०१४ 
८) शासन ज्ञापन क्र. इएसटी-५०१५/प्र.क्र.१६५(१)/राउड्ु-१, दि.१४.०८.२०१५ 
९) शासन ज्ञापन क्र. इएसटी-५०१५/प्र.क्र.१६५(२)/राउशु-१, दि.१४.०८.२०१५ 


शासन आदेठा :- 

श्री. बालाजी शिवाजी माने, निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क, इस्लामपूर, जि. सांगली आणि 
श्री. कुमार देवबा कोळी, दुय्यम निरीक्षक (गट-क), राज्य उत्पादन शुल्क, इस्लामपूर, जि. सांगली या 
लोकसेवकांविरुध्द इस्लामपूर पोलीस स्टेशन येथे भाग-६, गु.र.नं. ५/२०१४ कलम ७, ९, १२, १३ (१ (ड), १३ 
(२) लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा, १९८८ अन्वये दि.३.०३.२०१४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या 
दोन्ही आरोपींना अटक होऊन ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी पोलीस अभिरक्षेमध्ये ठेवले होते. त्यामुळे 
श्री. माने यांना संदर्भाधीन (१) येथील दि.९.०६.२०१४ च्या शासन आदेशान्वये व श्री. कोळी यांना आयुक्त, राउशु, 
यांच्या संदर्भाधीन (२) येथील दि.२४.०३.२०१४ च्या आदेशान्वये शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. 
२. या दोन्ही कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मा. न्यायालयात अभियोग दाखल करण्यास झासनाने संदर्भाधीन (७ येथील 
आदेशान्वये मान्यता दिली आहे तसेच या कर्मचाऱ्यांची संदर्भाधीन (८) व (९) येथील ज्ञापनान्वये विभागीय चौकशी 
सुरु करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाला एका वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असल्यामुळे 
त्यांच्या निलंबनाचा आढावा शासन निर्णय, गृह विभाग, दि.२३.०३.२०१५ अन्वये गठीत केलेल्या आढावा 
समितीने दि.७.०१.२०१६ रोजी घेतला व या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या Baila वापर करुन, 
श्री. बालाजी शिवाजी माने (निलंबित), निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क व श्री. कुमार देवबा कोळी (निलंबित), 
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या न्यायालयीन 
प्रकरणाच्या तसेच विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून त्यांना शासनसेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे.. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-५०१५/प्र.क्र.२४४/राउशु-१ 


३. संदर्भाधीन (४) येथील शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार श्री. बालाजी शिवाजी माने यांना 
पुन:स्थापनेनंतर निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मे. मोहन रॉकी स्प्रिंग वॉटर ब्रेव्हरीज, खोपोली, जि. रायगड 
येथील अकार्यकारी पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. या पदावर त्यांनी तात्काळ रुजू व्हावे. 
४. श्री. कुमार देवबा कोळी, दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या पदस्थापनेबाबत आयुक्‍त, राज्य 
उत्पादन शुल्क यांनी संदर्भिय (४) येथील शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२०.०४.२०१३ मधील 
मार्गदर्शक सुचनांनुसार त्वरीत कार्यवाही करावी. . 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१११२०३०७३८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam 
Hi Wagd' 
P U Nn a mM DN: CN = ee Hiraman 
टे Wagde, C =IN, S = 
H | ram a al त की O = Government 
Of Maharashtra, OU = Joint 
W d Secretary 
Date: 2016.03.11 12:28:04 
ag 8 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल - 9, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण/पुणे 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड/सांगली 
५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड/सांगळी 
६. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (मार्फत आयुक्त, राउञु) 
७. कार्यासन, राउशु-१ संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


